केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनाकरिता PFMS (Public 
Financial Management System) साठी 
Single Nodal Agency (SNA) यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पीएडब्ल्यू-०७२२/प्र.क्र.२२८/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा:- १) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन, दिनांक २३.०३.२०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र. क्र. ५१/२०/ कोषा प्रशा-५, दिनांक 03.03.2029 
आणि दिनांक १३.०३.२०२०. 
3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र. क्र. ३५/ कोषा प्रशा-४, दिनांक ०१.०७.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक २३.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश 
दिलेले आहेत. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक 23.03.2029 रोजीच्या कार्यालयीन 
ज्ञापनाच्या अनुषंगाने वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) 
याबाबतच्या सुधारित सुचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 
२. सुधारित कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी एका Single 
Nodal Agency (SNA) dt नेमणूक करुन योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र Single Nodal Bank 
Account उघडण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिनांक 09.00.2029 रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने, विशा-६, गृह विभाग या कार्यासनांतर्गत येणा-या योजनांबाबत 
Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

सुधारित कार्यपध्दतीनुसार केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एका Single Nodal 
Agency (SNA) ची नेमणूक करुन योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये Cada Single Nodal Bank 
Account उघडण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने, विशा-६, गृह विभाग या कार्यासनांतर्गत येणा-या योजनांबाबत 
पुढीलप्रमाणे 91918 Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू-०७२२/प्र.क्र.२२८/विशा-६ 


Sr. | Name of the | Name 0 the | Central State Share | Single Nodal Agency 
No | Govt. of India | Scheme in the | Share and|and CRC | (SNA) 
Scheme state CRC Code_ | Code 

1 2 3 | 64 5 a ee 

1 | Safe City | Mumbai Safe | 60% 40% Deputy Secretary/Joint 
Projects (4077) | City Project Secretary, Special-6, Home 

under Nirbhaya | 40550288 40550297 Department, Mantralaya, 
Fund Mumbai. 

2 | Women Help | Women in| Deputy Secretary/Joint 

Desk (4095) Desk in_ police Secretary, Special-6, Home 
station under | 40550303 Department, Mantralaya, 
Nirbhaya Fund Mumbai. 

3 |} Anti Human | Anti x ell aaa Deputy Secretary/Joint 
Trafficking Trafficking Units Secretary, Special-6, Home 
Units (4095) under Nirbhaya | 40550312 Department, Mantralaya, 

Fund Mumbai. 
2. सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०२१६५६११८८२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL VIJAY KULKARNI 


प्रति, 


RAHUL VIJAY 
KULKARNI 


(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


DN: CN = RAHUL VIJAY KULKARNI, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 
Date: 2022.08.02 17:01:07 +05'30" 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 


प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. अपर पोलीस महासंचालक (निव स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. मा. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, म व बा अ प्र वि., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
.व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. 
१४. 


अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (विञा-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


